RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक ८ ( २ ) ] ] 


सोमवार , जानेवारी ३१ , २०२२ / माघ ११ , शके १ ९ ४३ 

, 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त 

व्यक्तिची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नेमणूक . 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे 


वाचा . - शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५ / प्र.क्र . ८८/५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


अधिसूचना 


+ 


८८ 


לל 


५ 


निर्णय क्रमांक गृह / क -१ / टे -५ / विकाअ / कावि -३०६२५ / २०२१. – उपोद्घातातील शासन निर्णयान्वये अ.क्र . १ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , राजेश ज . नार्वेकर , जिल्हाधिकारी , ठाणे आता खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे 
जिल्हयातील गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त झालेल्या व्यक्तिची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरवण्यात येईल . तसेच सदर व्यक्तिची विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हयाची नोंद आढळल्यास अथवा फौजदारी गुन्हयाखाली शिक्षा झाली किंवा 
त्यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार ( Bankrupt ) जाहीर केल्यास सदरची 
नियुक्ती संपुष्टात येईल . 
२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . -विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये . तसेच उपोद्घातातील शासन निर्णयामधील परिशिष्ट " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ 
कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे . मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास 
त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी 
घटना उघडकीस आल्यास , त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “ विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये . 


לל 


३ . 


४ . 


११ 


" 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १४-१ 


२ 


शके १ ९ ४३ 


- 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३१ , २०२२ / माघ ११ , 

नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे . अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . नियुक्तीचा कालावधी 
संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांनी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा . 

अनुसूची 


वर्ष 


शासन 


आधारकार्ड नंबर 


अनुक्रमांक 


अर्जदाराचे नाव 


स्थायी पत्ता 


निर्णयानुसार 
जिल्हा क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


२०२२ 


२१ 


५६१७७ ९ २७१८ ९ ८ 


१ 


श्री . राजु महादेव खंडझोडे 


रा . ग्रिन व्हिलेज , बि . नं . बी ००२ , 
काशिमिरा , मिरा - भाईंदर , जिल्हा ठाणे . 


1 


ठाणे , 
दिनांक २० जानेवारी २०२२ . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


